महिला व बाल विकास विभागातील आयुक्त, पुणे यांच्या 
अधिपतत्या खालील गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
विनंती बदल्या -सन २०१८-१९ 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : मबाआ -२०१८/प्र.क्र.९५/कार्या -७ 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक -०४ फेब्रुवारी, २०१९. 


संदर्भ :- शासन आदेश क्र. मबाआ-२०१७/प्र.क्र.७३/का-७, दिनांक ३१/५/२०१८. 


-: हासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा- 
या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२) व ४ (३) अनुसार संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
आदेशान्वये श्री.व्ही.जी. क्षीरसागर, सहायक siya, vaca बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
श्रीम.व्ही.जी. खरात (माने), जिल्हा महिला बाळ विकास अधिकारी, अहमदनगर व श्री.आर.बी. काटकर, 
जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, जळगांव यांच्या अनुक्रमे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
मुंबई उपनगर, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), अंधेरी-१ व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
अहमदनगर येथे करण्यात आलेल्या होत्या. 
२. आता प्रशासकीय कारणास्तव श्री.व्ही.जी.क्षीरसागर, श्रीम. व्ही.जी. खरात (माने) व श्री.आर.बी. 
काटकर यांच्या शासन STAT दि.३१.५.२०१८ अन्वये करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करुन त्यांना त्यांच्या 
मूळ पदावर दि.३१.५.२०१९ पर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्र. २०१९०२०४१६०२१३४३३० असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने , 
Lalsing 


Ramchandra Gujar 
(ला.रा.गुजर) 
शासना चे सह सचिव 


प्रत, 

१. AQ ART व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 

२. aga voce बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

३. मा.मंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

४. मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा. सचिव(म.व बा.वि),यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मुंबई-३२. 

६. सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी , ठाणे/अहमदनगर/जळगाव (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, बांद्रा (पूर्व, मुंबई-४०० ०५१ (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 
९. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१०. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत.) 

११. निवडनस्ती (कार्यासन-७, महिला व बाल विकास विभाग. 


